लाभार्थ्याच्या पसंतीनुसार थेट लाभ हस्तांतरण 
(DBT (Cash/kind)) प्रकल्पाची प्रायोगिक 
तत्वावर अंमलबजावणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीबीटी-२०१८/प्र.क्र.११/ना.पु.२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई 
दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०१८. 


प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याला दिले जाणारे लाभ (अन्नधान्य, 


साखर व केरोसीन) हे पात्र लाभार्थ्यांचे आधार अधिप्रमाणन करून ई पॉस मशीनद्वारे दिले जातात. 


केंद्र शासनाने सदर लाभ देतेवेळी Direct Benefit Transfer (Cash) या पर्यायाचा विचार करावा, 


असे निर्देश सर्व राज्यांना दिले आहेत. राज्य शासनाने )॥6ल Benefit Transfer (Cash) व Direct 


Benefit Transfer (Kind) या पर्यायांची सांगड घालून लाभार्थ्यांना दोहोंपैकी त्याच्या पसंतीचा एक 


पर्याय निवडण्याची संधी देण्याचा निर्णय वित्त विभागाशी चर्चेनंतर घेतला आहे. तसेच शासनाने 


असाही निर्णय घेतला आहे की, पसंतीनुसार थेट लाभ हस्तांतरण (Choice based Direct Benefit 


Transfer (Cash/Kind) ) हा पर्याय सद्यस्थितीत फक्त अन्नधान्य वितरणासाठी लागू करण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय: - 


शासनाने सदर प्रकल्पाची प्रायोगिक तत्वावर अंमळबजावणी करण्यासाठी मुंबई-ठाणे 


शिधावाटप क्षेत्राची निवड केली आहे. मुंबई-ठाणे शिधावाटप क्षेत्रातील अ परिमंडळ-परळ मधील 


9/A/90&/Azad Maidan (FPS ID- 164104500022) व 99/A/&9/Mahalaxmi (FPS ।॥)- 


164105000035) या दोन स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये या प्रकल्पाची माहे सप्टेंबर २०१८ पासून 


अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. तद्नुषंगाने, अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी अक्ठान ca 


(1-8) या स्वयंसेवी संस्थेसोबत मा.मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत दि.२८.६.२०१८ रोजी सांमजस्य 


करार (Memorandum of Understanding ) करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीबीटी-२०१८/प्र.क्र.११/ना.पु.२७, 


२. पुढील महिन्याच्या अन्नधान्यावरील अनुदानाचा लाभ Direct Benefit Transfer (kind) 


पद्धतीने घ्यावयाचा आहे किंवा कसे अथवा सदर अनुदान बँक खात्यात जमा करावे किंवा कसे, 


याबाबत उक्त नमूद दोन्ही दुकानांतील पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून चाळू महिन्याच्या १५ 


तारखेपर्यंत इच्छूकता मागविण्यात यावी. यापुढे प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेपर्यंत अशी इच्छुकता 


प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाकडून घेण्यात यावी. 


3. ज्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना अन्नधान्यावरील अनुदानाचा लाभ Direct Benefit 


Transfer (kind) पद्धतीने घ्यावयाचा आहे, त्यांना आधार अधिप्रमाणन करून ई पॉस मशीनद्वारे 


अन्नधान्याचा लाभ देण्यात यावा. तसेच, ज्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांकडून अन्नधान्यावरील 


अनुदान बँक खात्यात जमा करण्याबाबत इच्छूकता देण्यात येईल, त्यांच्या शिधापत्रिकेवरील 


अन्नधान्याचे रोख अनुदान संबंधीत शिधापत्रिकेतील कुटुंबप्रमुख महिलेच्या बँक खात्यात जमा 


करण्यात यावे. 


8. यासंदर्भात आवश्‍यक पूर्वतयारी करण्याबाबतच्या सूचना नियंत्रक शिधावाटप व संचालक 


नागरी पुरवठा, मुंबई व उपनियंत्रक शिधावाटप, अ परिमंडळ यांना यापूर्वीच देण्यात आलेल्या 


आहेत. या प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीबाबत स्वयंस्पष्ट निर्देश स्वतंत्रपणे वित्त 


विभागाच्या समंतीने निर्गमित करण्यात येतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८२१११०४५८३००६ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Satish 


(स. श्री. सुपे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीबीटी-२०१८/प्र.क्र.११/ना.पु.२७, 


३. सर्व सन्माननिय विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानसभा. 

४. सर्व सन्माननिय विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानपरिषद. 

५. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

६. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा). 

७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

८. सर्व अन्न धान्य वितरण अधिकारी. 

९. सर्व उप नियंत्रक शिधावाटप,मुंबई. 

१०. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 

११. मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 
१२. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


